सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “वन 
स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत ३१- 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) साठीच्या 
SNA खात्यातील निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मिशन २०२४/प्र.क्र.६९/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २८मार्च, २०२४. 


१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 
दि.०३.०१.२०२३. 

२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. वस्टॉसें २०२३/प्र.क्र.२६/कार्या-२, 
दि.१२.०५.२०२३. 

३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/कार्या-२, 
f&.08.92.2023. 

४) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पुरक २०२३/प्र.क्र.२८९/कार्या-२, 
दि.०९.०१.२०२४. 

५) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२३- 
२४/का.६/१३४६, दि.२९.०२.२०२४. 

६) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआपू/मवि/050/२०२३-२४/१८१६, 
दि.१८.०३.२०२४. 

७) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआपू/मवि/050/२०२३-२४/१८१६, 
दि.१८.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक 
योजनेंतर्गत वन स्टॉप सेंटरसाठी लेखाशिर्ष २२३५ बी९९८ खाली ३१-सहायक अनुदान या 
उद्दिष्ट्याखाली (वेतनेत्त) एकूण रु.२२५८.४६ लक्ष इतक्या निधीची सुधारित अंदाज तरतूद 
करण्यात आली आहे. सदरचा निधी संदर्भाधिन क्र. ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये “वन स्टॉप 
सेंटर” या घटक योजनेच्या ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाळली आयुक्‍त, महिला व 


शासन निर्णय क्रमांकः मिठान २०२४/प्र.क्र.६९/कार्या- 


बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करुन सदरचा निधी SNA खात्यात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

सदर योजनेच्या ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) चा SNA खात्यात जमा असलेला निधी 
आयुक्त कार्यालयाच्या संदर्भ क्र. ७ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खर्च 
करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

“वन स्टॉप Vex” या घटक योजनेच्या वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थापन (मानधन) कायदेशीर 
मदतीसह, लाभार्थ्यांना सेवा (अन्न, कपडे आणि औषध इ.) प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांसाठी विमा, 
प्रथमोपचारासह तात्काळ मदत इ. करिता लेखाशिर्ष 2234 बी९९८ अंतर्गत ३१- सहायक अनुदान 
(वेतनेतर) चा SNA खात्यात जमा असलेला निधी खालीलप्रमाणे खर्च करण्यास विहीत अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१. केंद्र शासन पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेचा “वन स्टॉप सेंटर” या घटक 
योजनेंतर्गत ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाखाली वन स्टॉप सेंटर्सच्या 
कर्मचाऱ्यांचे मानधन तसेच, वन स्टॉप सेंटर्सच्या दैनंदिन खर्च, आवर्ती व अनावर्ती खर्च 
(बांधकामे वगळून) इ.साठी परिशिष्ट “अ” प्रमाणे रु.१९८.४२ लक्ष इतका निधी खर्च मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. तसेच, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाखाळी 
आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी शिल्लक राहिलेल्या कालावधी विचारात घेता, माहे फेब्रुवारी, २०२४ 
व माहे मार्च, २०२४ चे वन स्टॉप Ueda कर्मचाऱ्यांचे मानधन अदा करण्यास आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती:- 


अ) सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने “ar शक्‍ती” या योजनेंतर्गत “वन स्टॉप सेंटर” 
या घटक योजनेसाठी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेचा अवलंब करण्यात यावा. 


ब) सदरचा निधी खर्च केल्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


क) प्रस्तुत योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावे. 


२. सदरचा निधी खर्च करताना “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत आवर्ती (Recurring) व 
अनावर्ती (Recurring) खर्चासाठी दिलेल्या मर्यादेतच निधी खर्च करण्याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व 
बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिशन २०२४/प्र.क्र.६९/कार्या-२ 


3. सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१५४२१६०९३० असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pp R A S A D Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
rr D DEVELOPMI EPARTMI 
36९0906. ९८60| 
2, 


VINAYAKRAO = 


(प्र.वि. कुलकर्णी) 


10077! "5६987 
:3848809६3985, cn=PRASAD 


01 
B4F5D06B6181CF1901CE3E4 
VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2024.03.28 19:49:16 --05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

४. मा.सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर). 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर. 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र. 

१६.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.कक्ष अधिकारी (का.६), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक- मिशन २०२४/प्र.क्र.६९/कार्या-२, दि.२८.०३.२०२४ चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 


(Amount In Rupees) 


Recurring Non recurring 


rare Total 
District / Centre Honorarium Recurring Taimacdiate.”. |Adndniceation Grand Tota 
Dec 2023 and ला eesistain Gee 
Jan 2024 expenses ssistance 0S 


_____0___] 
_____0___1___59068 |___500 | 
।____0___1___5000__|___0_|___0___| 
_____0___] 
_____0___] 
_6 [PALGHAR  |__0__|____0___|___45000__|___0___।| 
am 
zai 
eee a ee ee ee ee ee eee 
ia 
| 
____0__1___0_1___500 |__0___| 
____0__1___0_।__12024 |__0___| 
_____0__|[___0_ |[__12024 |___0____ 
Ee aa 
_____0___] 
____0_|1__3283 |_0_|____0____| 
______0____| 
| 
59980 _ २९0८ | 
_____0____] 
|_____0___|____0__|___0_|[___0___|____0____| 
_____0___] 
ae ee 
______0____] 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


